सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात 
धर्मादाय प्रयोजनार्थ धर्मादाय 
संस्थांना धर्मादाय देणगीचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७ /सेकपी-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
११ वा, मजला, मुंबई. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१२ 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.आरएसी-१११२/प्रक्र.११९/सेकपी-१, 
दि.७.१२.२०१२. 


शासन निर्णय :- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून प्राप्त 
होणारा कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. शासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर उत्पन्नाच्या 
अनुषंगाने धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरिता सन २०१२-१३ या चालू आथिक वर्षांच्या 
अर्थसंकल्पामध्ये रु.१९ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०१२-१३ या चालू आथिक 
वर्षातील रु.९ कोटीच्या तरतुदीमधून वनराई ट्रस्ट, पर्वती, पुणे या संस्थेला मा.मंत्री (गृह) यांनी मंजूर 
केलेल्या रु.३.००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) इतकी रक्‍कम शासन निर्णय क्र.आरएसो- 
१११२/प्रक्र.११९/सेकपी-१, दि.७.१२.२०१२ अन्वये खर्च करण्यात आलेली असून, रु.९७,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये सत्याणव लाख फक्त) इतकी रक्‍कम शिल्लक आहे. शासन याद्वारे रु.९७,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये सत्याणब लाख फक्त) इतक्या उपलब्ध तरतुदीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार २३ धर्मादाय संस्थांना रु.२०,२५,०००/- (अक्षरी रुपये वीस लाख पंचवीस हजार 
फक्त) इतको रक्‍कम व रस्ता सुरक्षा अभियानातंर्गत विविध स्पर्धेच्या स्पर्धकांना बक्षिस देण्यासाठी 
रु.२,६३,०००/- (अक्षरी रुपये दोन लाख त्रेसष्ठ हजार फक्त) इतको रक्‍कम अशो एकुण 
रु.२२.८८,०००/- (अक्षरी रुपये बाबीस लाख agaist हजार फक्त) एवढी रक्‍कम धर्मादाय 
प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. 

२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधोची मागणी केली आहे 
त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या 
अनुषंगाने “ सनदी लेखापाल ~ (Chartared Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता 
प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर करावे. 
संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे ऑडीट करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. श्रीमती उ.म. पेडणेकर, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन 
क्र.गृहआ-१०१२/प्र.क्र.२०३/आस्था-२, दि.२८.३.२०१२ अन्वये आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 
४. श्री. प्र. मा. माळवदकर, सह सचिव. महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन 
'गृहआ-१०१२/प्र.क्र.६२९/आस्था-२, दि.६.११.२०१२ अन्वये नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे 
७५. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६. मुख्यलेखाशोर्ष -२२५०-इतर सामाजिक वा ~ 
(००) १०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना 
देणग्या (२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१२-९३ या आर्थोक वर्षाकरिता 
मंजूर केलेल्या तरतूदोतून भागविण्यात यावा. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनो.संदर्भ क्र.२८५/१२/व्यय-८, दि.९७.१२.२०१२ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्रमांक २०१२१२२७१५१५४९६२२९ असा आहे. 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
हि 
5भ्जेब्नेकर 
(उ. म. पेडणेकर) 
कक्ष अधिकारो, महाराष्ट्र शासन 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (१), TAT व अनुज्ञेयता). मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
वित्त बिभाग, व्यय-८/अर्थ-४, 
अर्थसंकल्प, गृह विभाग, 
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), रस्ता सुरक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व संबधित धर्मादाय संस्था, 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप शासन निर्णय 
क्र.आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७ /सेकपी-१, दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१२ चे सहपत्र 


, अ. | संस्थेचे नाव मंजूर रुपये 
क्र. | | 
1४ यशवेतराव चव्हाण सावजनिक ग्रंथालय, शांतिनिकेतन लोकविद्यापीठ ae 2,00,000 
| सांगली ची 
|२ मुख्याध्यापक न्यू इंग्लिश स्कुल, कसबे डिग्रज, ता.मरज जि.सांगली /___ १,००,००९ | 
३ जय बजरंग मंडळ, कुंभारो, ता.जि.अकोला ल हि 1 ० 
ype मुंबई इनिशिएटोव्ह वाय.बी.चव्हाण सेंटर, नरिमन पॉइंट न पॉईंट, मुंबई. __।__२,००,००० | 
प स्वयंसिध्दा महिला विकास संस्था, सातारा च्च ००० | 
६ शिवतेज सार्वजनिक ग्रंथालय, कोकरूड, ता. शिराळा ,जि.सांगलो | १,००,००० 
(७_ | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, उस्मानपुरा, ARTA. ne %,00,000 
"द शिवक्रांतीवरी बहुउदेशीय सामाजिक संस्था, कळंब, जि. उस्मानाबाद | ५०,००० 
= , अहमदनगर जिल्हा तालिम संघ, माळीवाडा, अहमदनगर g ०२,००० ० 
"१० राजे संभाजी बहुउद्देशय सेवाभावी संस्था, तांदुळवाडी, ता.पालम, जि.परभणी ह. ,००० 
११ बाळासाहेब मोहिते (काका) युवा मंच, मु.पो.भिलवडी, ता.पलूस,जि ere | गली. | २,५०,००० | 
Qe महाराणी देवो अहिल्याबाई होळकर शिक्षण संस्था, सांगली, जि. ज. सांगलो “40,00 : 
3 १८ नत पंत सेबामंडळ, तासगांव, जि. सांगली |__ ५०,००० 
(१४ दिनकर बापू कृषी विज्ञान संस्था, अंकलखोप, ता.पलूस, जि. सांगली मिल मोळ ० 
2 ८ TERRE कला क्रिडा सांस्कृतिक मंडळ, विटा, ता. खानापूर, जि. सांगली ५०,००० 
१६ सहयाद्री चॅरीटेबल ट्रस्ट, सांगली L oo 
१७ सो. सरोज नारायण पाटील (काको) सावंजनिक वाचनालय, सांगलोवाडा डो, ५०,००० 
ता. मिरज, जि. सांगली 
रं "ofl, ब्रम्हमाथ के. जालिदर तुकाराम पाटोल बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था se 
| | बडगांब, ता. तासगांब, जि. सांगला | | 
| aa FA बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था,ढालगांव,ता.कवठेमहाकाळ,जि a 4,0,00 3 
२० aA गजानन महाराज बहुउद्देशय सेवाभावो संस्था,कवठेमहाकाळ,जि.सांगल ५० ००० ०० 
| २१ के. मातोश्री अक्काताई भिक्कू कांबळे सावेंजनिक वाचनालय, भाबड, ता | ५०,००० 
.__.' खानापूर, जि. सांगली 
२२ . गुरूकुल "२३ ग्रूकल विद्या विकास प्रतिष्ठाण, कुची, ता. कवठेमहाकाळ, जि. सांगला ५०,००० | 
[83 २३ तासगांव तालूका मराठी पत्रकार संघ, मु.पो. चिचणो,ता. तासगांव,जि.सांगला ५०,००० | 
२४ । वरोष्ठ कार्यालय अधिक्षक, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांचे %,83,000 
HIST, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
एकुण रुपये (अक्षरी रुपये बावीस लाख अडुर्‍या[ंशी हजार फक्त) aE | 22,6¢,000 | 


BRASH, 


र 


(उ. म. पेडणेकर) 
कक्ष अधिकारो, महाराष्ट्र शासन 


